शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्‍ती 
पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. पकास-३४२२/प्र.क्र.१४९/२२/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ३० जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ :- समक्रमांकाचा शासन आदेठा दि.२३/०१/२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधीन शासन आदेशात नमूद विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.५, ६ व ७ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
१) स्तंभ ५:- “एकूण vy दिवस” ऐवजी “एकूण २२ दिवस” 

२) स्तंभ ६ :- “१९/०७/२०२० (म.नं.)” ऐवजी “२६/०६/२०२० (म.नं.)” 

३) स्तंभ ७ :- “२०/०७/२०२० (म.पू)” ऐवजी “२७/०६/२०२० (म.पू.)” 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०१३०१६५४०२०५०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SAMEER LAXMAN 
DHERE 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद, 

३. प्राचार्य, शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, लातूर 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर, 

६. निवडनस्ती/तांशि-७. 


